= निलम भगत ,तत्कालीन पोलीस उप 
निरीक्षक यांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन 
झाल्याबद्दल त्यांना आथिक सहाय्य अदा 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय आदेश क्र : इएनक्यू-०६०७/प्र.क्र-५२/पोल-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.दिनांक : २३ सप्टेंबर,२०९१ 


वाचा :- १) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे पत्र क्र.१२३/१३/२००२-२००३ दि.७-०७-२०१९ 


प्रस्तावना :- 

अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष ,मुंबई येथे कार्यरत असतांना श्रीमती निलम भगत, पोलीस 
उप निरीक्षक यांचा विनयभंग केल्या संदर्भातील तक्रार महिला पोलीस कर्गचारी मुंबइ, महाराष्ट्र राज्य 
यांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्याकडे केली होती. आयोगाच्या निदशानुसार सदर प्रकरण 
राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती मार्फत चौकशी करुन अहवाल राष्ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगास 
सादर करण्यात आला होता.आयोगाने त्यांच्या दिनांक २३.०२.२०११ च्या कारणेदाखवा नोटीसीअन्वये 
श्रीमती निलम भगत यांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन झालेले असून त्यांना नऊ वषे मानसिक त्रास 
झालेला असल्यामुळे त्यांना रुपये ५०,०००/- आर्थीक मदत देण्याची शिफारस केलेली आहे 

आयोगाच्या सदर शिफारशीनुसार शासनाच्यावतीने योग्य तो खुलासा आयांगाकड 
करण्यात आलेला आहे.आयोगाने श्रीमती निलम भगत यांना रुपये ५०,०००/- आथिक मदत दबून 
त्याचा पुरावा दिनांक ०१.१०.२०११ पर्यंत आयोगास सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीनुसार श्रीमती निलम भगत तत्कालीन 
पोलीस उप निरीक्षक यांना रुपये ५०, ०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त ) इतको रक्‍कम आथिक 
सहाय्य म्हणून अदा करण्यास शासन याव्दारे मंजूरी देत आहे. 


श्रीमती निलम भगत यांना रुपये ५०, ०००/- अदा करण्यास आहरण ब संवितरण 
अधिकारी म्हणून पोलीस आयुक्‍त ,मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


3. श्रीमती निलम भगत यांना अदा करावयास लागलेल्या रुपये ५०, ०००/- ची श्री. जवाहर 
सिंग, भापोसे यांचेकडून वसूल करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.वसुलीची सदर कार्यवाही पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी करावी. 


A) 


2 


हॅ. याबाबत होणारा खर्च "२०५५ पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२)(०१)शहर पोलीस 
आस्थापना , ५० इतर खर्च (भारीत) (२०५५००८८)" या लेखाशिर्षाखालील सन-२०११-१२ वषांच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा . 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदभ क्रमांक ५०६/ 
११/ व्यय- ७ दिनांक १७.०९.२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णयाचा संगणकीय संकेतांक २०११०९२६१६२२१२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने 


c= 


( रु. न. देशमुख ) 
सह सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह),पुणे 
३) पोलीस आयुक्‍त ,मुंबई 
४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) गृह विभाग, पोल-१/भापोसे कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
७) निवड नस्ती ( पोल-२) 


